राज्यातील पोलीस नियत्रण कक्षांचे 
आधुनिकीकरण  (डायल-११२) 
प्रकल्पासाठी निधी वितरीत 
करणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
गृह विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः वितंप्र-३६१७/प्र.क्र.११/भाग-१०/पोल-३ 
गृह विभाग, २ रा मजला, 
मंत्रालय, मुंबई-४०००३२. 
दिनांक : ३१ मार्च, २०२३ 


वाचा - 

१) शासन निर्णय, वित्त विभाग क्र.विअप्र-२०१३/प्र.क्र.३०/२०१३/विनियम, भाग-२, 

दि.१७.०४.२०१५. 

२) केंद्र शासनाचे पत्र H.94099/98/209§-NERS (PM), दि.१६.०५.२०१७. 

३) शासन निर्णय, गृह विभाग क्र.संकीर्ण-२०१५/प्र.क्र.६४/विशा-३(ओ), 

दि.०४.०८.२०१७. 

४) शासन निर्णय, गृह विभाग क्र. वितंप्र-३६१७/प्र.क्र.११/पोल-३, दि.०४.०९.२०१७. 

५) अपर मुख्य सचिव (गृह) यांच्या अध्यक्षतेखाळील उच्च स्तरीय शक्‍ती प्रदत्त 

समितीच्या दिनांक १४.०८.२०१९ रोजीच्या बैठकीचे इतिवृत्त. 

६) अपर पोलीस महासंचालक (नि. व स.), महाराष्ट्र राज्य, मुंबई व मे. महेंद्रा 

डिफेन्स सिस्टिम्स लि. यांच्यात दि.११.११.२०१९ रोजी झालेला करार. 

७) शासन निर्णय, गृह विभाग क्र. वितंप्र-३६२०/प्र.क्र.२१/पोल-३, 

दि.०५.०३.२०२०, दि.२८.०८.२०२० व दि.१८.१२.२०२०. 

८) शासन निर्णय, गृह विभाग क्र.वितंप्र-३६१७/प्र.क्र.११/भाग-४/पोळल-३, 

दि.२३.०६.२०२१ व दि.२४.११.२०२१. 

९) शासन निर्णय, गृह विभाग क्र. वितंप्र-३६१७/प्र.क्र.११/भाग-३/पोल-३, 

दि.०५.१०.२०२१, दि.१२.०१.२०२३, दि.२२.०२.२०२३ व दि.२७.०२.२०२३. 

१० शासन निर्णय, गृह विभाग क्र.वितंप्र-३६१७/प्र.क्र.११/भाग-८/पोल-३, 

दि.२९.०३.२०२२ व दि.३१.०३.२०२२. 

११ शासन निर्णय, गृह विभाग क्र.वितंप्र-३६१७/प्र.क्र.११/भाग-९/पोल-३, 
7F.22.02.2023, 

१२) मे. महेंद्रा डिफेन्स सिस्टिम्स लि. यांची दि.१५.०७.२०२२, FF.2¢ 019.2022, 
दि.०६.०१.२०२३, दि.२५.०१.२०२३, दि.२८.०१.२०२३, दि.०३.०३.२०२३व 
दि.१७.०३.२०२३ रोजीची देयके. 

१३) अपर पोळीस महासंचालक (नि. व स), महाराष्ट्र राज्य, मुंबई यांचे पत्र 

क्र.पोमसं/१७/६१६२/॥॥३5-डायल-११२/८१/२०१७-२३, दि.२७.०३.२०२३. 


शासन निर्णय क्रमांकः वितंप्र-३६१७/प्र.क्र.११/भाग-१०/पोल-३ 
१४) शासन परिपत्रक ,वित्त विभाग क्र.अर्थसं-२०२२/प्र.क्र.४३/अर्थ-३, 
दि.१६.०३.२०२३. 


प्रस्तावना 

राज्यातील नागरिकांना आपत्काळीन परिस्थितीत पोलीस सेवा उपलब्ध करून 
देण्यासाठी राज्यातील पोलीस नियंत्रण कक्षांचे आधुनिकीकरण करण्याकरिता संदर्भाधीन 
शासन निर्णय क्र.४ नुसार प्रशासकीय मान्यता देण्यात आली आहे. 


उच्चस्तरीय शक्‍ती प्रदत्त समितीच्या दि.१४.०८.२०१९ रोजीच्या बैठकीत 
रु.४०४,४४,६१,५१९/- (चारशे चार कोटी चव्वेचाळीस लाख एकसष्ठ हजार wast 
एकोणीस फक्‍त) इतक्या प्रकल्प खर्चासह मे.महेंद्रा डिफेन्स सर्व्हिसेस लि. यांना Letter of 
Intent (LO) निर्गमित करण्याबाबत निर्णय घेण्यात आला. त्याअनुषंगाने राज्यातील 
पोलीस नियत्रण कक्षांचे आधुनिकीकरण (डायळल-११२) प्रकल्पाकरिता अपर पोळीस 
महासंचालक (नि. व स, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई व मे. Hog डिफेन्स सर्व्हिसेस लि. याच्यांत 
करार करण्यात आला आहे. डायल-११२ प्रकल्पाकरिता आजतागायत 
रु.१३८,७६,९१,११६/- इतकी रक्कम संदर्भ क्र.9 ते ११ येथील शासन निर्णयान्वये अदा 
करण्यात आली आहे. 


डायल-११२ प्रकल्पाचे पुरवठादार मे. महेंद्रा डिफेन्स सर्व्हिसेस लि. यांनी 
खालीलप्रमाणे देयके सादर केली आहेत :- 
(i) मे. महेंद्रा डिफेन्स सर्व्हिसेस लि. यांनी तिसर्‍या तिमाहीच्या (Mar. 2022 to May २०२२) 
Opex-9 to Opex-¢ करिता सादर केलेल्या रु.५,३१,४३,४४३/- इतक्या रक्कमेतून 
दंडनीय (Penalty as per SLA) रक्‍कम रु.२,०६,८८६/- व रु.३३,१८९/- इतकी Credit 
Note ची रक्‍कम वजा करुन अदा करावयाची रु.५,२९,०३,३६८/- तसेच सदर तिमाहीसाठी 
Capex 9.4% ची रु.२,९०,६४,९३७/- अशी एकूण रु.८,१९,६८,३०५/- इतकी रक्‍कम देय 
आहे. 
( मे. महेंद्रा डिफेन्स सर्व्हिसेस लि. यांनी चौथ्या तिमाहीच्या (June २०२२ to Aug. 2022) 
Opex-9 to Opex-¢ करिता सादर केलेल्या रु.४,८७,०८,१७७/- इतक्या रक्कमेतून 
दंडनीय (Penalty as per SLA) रक्‍कम रु.१,७८,३०८/- वजा करुन अदा करावयाची 
रु.४,८५,२९,८६९/- तसेच सदर तिमाहीसाठी Capex १.५% ची रु.२,९०,६४,९३७/- अशी 
एकूण रु.७,७५,९४,८०६/- इतकी रक्कम देय आहे. 
(iii) तसेच महेंद्रा डिफेन्स सर्व्हिसेस लि. यांनी Opex-8 (Contact Centre Resources) 
करिता सादर केलेल्या चौथ्या तिमाहीसाठी (une 2022 to Aug. 2022) 
रु.२,४५,६९,११०/- इतक्या रक्कमेतून दंडनीय (Penalty as per SLA) रु.४,७२,१०६/- 
इतकी रक्‍कम वजा करुन अदा करावयाची जीएसटी सह रु.२,४०,९७,००४/- व पाचव्या 
तिमाहीसाठी (Sept. 2022 to Nov. २०२२) रु.२,६४,०५,३८३/- इतक्या रक्कमेतून 
दंडनीय (Penalty as per SLA) रु.३,४०,४४६/- इतकी रक्‍कम वजा करुन अदा 
करावयाची जीएसटी सह रु.२,६०,६४,९३७/- इतकी रक्‍कम देय आहे. 

पृष्ठ ५ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः वितंप्र-३६१७/प्र.क्र.११/भाग-१०/पोल-३ 


वरीलप्रमाणे मे. महेंद्रा डिफेन्स सर्व्हिसेस लि. यांनी सादर केलेल्या 
रु.२१,०९,५५,९८७/-इतक्या रकमेच्या देयकांपैकी (रु.५,२९,०३,३६८ --२,९०,६४,९३७ + 
४,८५,२९,८६९--२,९०,६४,९३७--२,४०,९७,००४--२,६०, ६४,९३७ एकूण रु.२०,९७,२५, 
०५२/- इतकी देय रक्‍कम अदा करण्याची विनंती अपर पोळीस महासंचालक (नि. व a), 
महाराष्ट्र राज्य, मुंबई यांनी संदर्भ क्र.१३ येथील पत्रान्वये केली आहे. सदरची देयके 
पोलीस महासंचालक कार्यालयातील डायल-११२ प्रकल्प सल्लागार समितीने तपासली 
असून दि.२७.०३.२०२३ च्या पत्रान्वये अभिप्राय सादर केले आहेत. तसेच सदर देयकांबाबत 
प्रकल्प सल्लागार अर्नेस्ट अण्ड यंग कंपनी यांनी अपर पोलीस महासंचालक (नि. व स.) यांना 
दि.२१.०३.२०२३ च्या अग्रेषित केलेल्या पत्रान्वये अभिप्राय सादर केले आहेत. 

राज्यातील पोलीस निंयत्रण कक्षांचे आधुनिकीकरण (डायल-११२) प्रकल्पाकरिता 
वरीलप्रमाणे एकूण रु.२०,९७,२५,०५२/- इतकी रक्कम देय होत आहे. तथापि सद्यस्थितीत 
सन २०२२-२३ या वित्तीय वर्षाच्या सुधारित अंदाज (Revised Estimate) अनुसार उपलब्ध 
निधी विचारात घेता डायल-११२ प्रकल्पाच्या एकूण रु.२०,९७,२५,०५२/- (रुपये वीस कोटी 
सत्त्याण्णव लाख पंचवीस हजार बावन्न फक्त) इतक्या देय रकमेपैकी रु.२०,२०,४५,०००/- 
(रुपये वीस कोटी वीस लाख पंचेचाळीस हजार फक्त) इतकी रक्‍कम वितरित करण्याची 
बाब शासनाच्या विचाराधीन होती, त्यानुषंगाने शासनाने खालीलप्रमाणे निर्णय घेण्यात 
आला आहे. 


झासन निर्णय 


पोलीस नियंत्रण कक्षांचे आधुनिकीकरण (डायल-११२) प्रकल्पाच्या तिसऱ्या 
तिमाहीच्या (Mar. 2022 to May 2022) Opex-9 to Opex-¢ करिता सादर केलेल्या 
रु.५,३१,४३,४४३/- इतक्या रक्कमेतून दंडनीय रक्‍कम रु.२,०६,८८६/- व रु.३३,१८९/- 
इतकी Credit Note ची रक्‍कम वजा करुन अदा करावयाची रु.५,२९,०३,३६८/- तसेच 
सदर तिमाहीसाठी Capex 9.4% ची रु.२,९०,६४,९३७/- अशी एकूण रु.८,१९,६८,३०५/-, 
चौथ्या तिमाहीच्या (॥॥॥७ २०२२ to Aug. 2022) Opex-9 to Opex-¢ करिता सादर 
केलेल्या रु.४,८७,०८,१७७/- इतक्या रक्कमेतून दंडनीय रक्‍कम रु.१,७८,३०८/- वजा 
करुन अदा करावयाची रु.४,८५,२९,८६९/- तसेच सदर तिमाहीसाठी Capex 9.4% ची 
रु.२,९०,६४,९३७/- अशी एकूण रु.७,७५,९४,८०६/- व 0908-९ (Contact Centre 
Resources) करिता चौथ्या तिमाहीसाठी (June २०२२ to Aug. २०२२) 
रु.२,४५,६९,११०/- इतक्या रक्कमेतून दंडनीय रु.४,७२,१०६/- इतकी रक्‍कम वजा करुन 
अदा करावयाची जीएसटी सह रु.२,४०,९७,००४/- व पाचव्या तिमाहीसाठी (Sept. २०२२ 
to Nov. २०२२) रु.२,६४,०५,३८३/- इतक्या रक्कमेतून दंडनीय रु.३,४०,४४६/- इतकी 
रक्‍कम वजा करुन अदा करावयाची जीएसटी सह रु.२,६०,६४,९३७/- अशी वरीलप्रमाणे 
एकूण रु.२०,९७,२५,०५२/- (रुपये वीस कोटी सत्त्याण्णव लाख पंचवीस हजार बावन्न फक्त) 
इतक्या देय रकमेपैकी सन २०२२-२३ या वित्तीय वर्षाच्या सुधारित अंदाज (Revised 
Estimate) अनुसार उपलब्ध निधी विचारात घेता रु.२०,२०,४५,०००/- (रुपये वीस कोटी 
पृष्ठ ५ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः वितंप्र-३६१७/प्र.क्र.११/भाग-१०/पोल-३ 
वीस लाख पंचेचाळीस हजार फक्त) इतकी रक्‍कम वितरित करण्यास मंजूरी देण्यात येत 
आहे. 
ग. सदर रक्कमेची देयके अदा करताना प्रचलित कर वजाती करुन अदा करण्यात 
यावी. 
३. प्रस्तुत प्रकरणी उपरोक्त प्रमाणे होणारा खर्च “मागणी क्र.१, २०५५- पोलीस (००) 
११५, पोलीस दलाचे आधुनिकीकरण (०१) विविध तंत्रज्ञान विकास प्रकल्प (०१) (०१) 
तंत्रज्ञान विकास प्रकल्प (२०५५ VYo32), ५२ यंत्रसामुग्री व साधनसामुग्री,” या 
लेखाशीर्षाखाली खर्ची टाकण्यात यावा व तो सन २०२२-२३ या वित्तीय वर्षासाठी उपलब्ध 
असलेल्या अनुदानातून भागविण्यात यावा. 
४. सदरहु निधी आहरित करण्यासाठी पोलीस महासंचालक, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई यांना 
नियंत्रण अधिकारी व त्यांच्या अधिनस्त आहरण व संवितरण अधिका-याला आहरण व 
संवितरण अधिकारी म्हणुन घोषीत करण्यात येत आहे. तसेच त्यांनी उपरोक्त निधी आहरित 
करुन MAHINDRA DEFENCE SYSTEMS LTD या कंपनीच्या २०९-२१४, Kailash 
Building २६, Kasturoba Gandhi Marg, New Delhi-990009 येथील HDFC बँकेच्या 
शाखेचे खाते क्र.०००३०३१००१४८०० (IFSC Code - HDFC0000003) या खात्यावर जमा 
करावा. 
५. सदर झासन निर्णय, वित्त विभाग शासन निर्णय क्र. विअप्र-२०१३/प्र.क्र.३०/२०१३/ 
विनियम, भाग-२, दि.१७.०४.२०१५ मधील वित्तीय अधिकार नियम पुस्तिका-१९७८, भाग- 
पहिला, उपविभाग-दोन, महाराष्ट्र आकस्मिक खर्च नियम, १९६५ अन्वये प्रदान करण्यात 
आलेल्या वित्तीय अधिकारानुसार व अ.क्र.२७अ, नियम क्र.७६ अन्वये प्रशासकीय विभागाला 
असलेल्या अधिकारानुसार तसेच शासन परिपत्रक, वित्त विभाग दि.१६.०३.२०२३ अनुसार 
सन २०२२-२३ या वित्तीय वर्षात निधी वितरणास दिलेल्या मान्यतेस अनुसरुन निर्गमित 
करण्यात येत आहे. 
वः सदर are निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या =www.maharashtra.gov.in या 
संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक २०२३०३३१११५९१४७१२९ 
असा आहे. हा आदेशा डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 
महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 
RUPALI SANJOG 
KABARE 


(रुपाली कबरे) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 


प्रत, 
१. मा. राज्यपाल यांचे सचिव, राजभवन, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई. 
२. मा. मुख्यमंत्री यांचे अपर मुख्य सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 


पृष्ठ ५ पैकी ४ 


शासन निर्णय क्रमांकः वितंप्र-३६१७/प्र.क्र.११/भाग-१०/पोल-३ 


३. 


मा. उप मुख्यमंत्री (गृह) यांचे सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 


४. मा. मुख्य सचिव यांचे सहसचिव, मंत्रालय, मुंबई. 


७. पोलीस महासंचालक, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई. 


. अपर पोलीस महासंचालक, नि. व स., महाराष्ट्र राज्य, मुंबई. 

. महालेखापाल, (लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र-१/२, मुंबई/नागपूर. 
. महालेखापाल, (लेखा परीक्षा), महाराष्ट्र-१/२, मुंबई/नागपूर. 

. अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई. 

. निवासी लेखा परीक्षा अधिकारी, मुंबई. 

. मे. महेंद्रा डिफेन्स सर्व्हिसेस लि., अंधेरी पुर्व. 

. वित्त विभाग, व्यय-७/वित्तीय सुधारणा, मंत्रालय, मुंबई. 

. अर्थसं-१/गृह विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

. रोख शाखा/गृह विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 


निवडनस्ती, पोल-३. 


. अपर मुख्य सचिव (गृह) यांचे वरिष्ठ स्वीय सहायक, मंत्रालय, मुंबई. 
. प्रधान सचिव (विशेष) यांचे वरिष्ठ स्वीय सहायक, मंत्रालय, मुंबई. 


पृष्ठ ५ पैकी ५ 


